सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) मंजूर करण्याबाबत.. 

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या 

जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित) 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वनाम -२०२१/प्र.क्र.७४/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२२ 

वाचा : व्यवस्थापकीय संचाळक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास 

महामंडळाचे पत्र क्र. वनाविजाभज २०१९/अर्थ.सं.अं.२०-२१/प्र.क्र.०८/वि.व ले., 

दि.०९/११/२०२१ 


शासन निर्णय 


वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षाकरीता मर्या. ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) यासाठी रु.१४,५०,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा लाख 
पन्नास हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व 
भटक्या जमाती विकास महामंडळाकरीता मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३०% च्या मर्यादेत वितरणास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. 


त्यानुसार वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी मूळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी ३०% च्या मर्यादेत रु. ४,३५,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख पस्तीस हजार 
फक्त) इतके ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१. योजनांतर्गत निधीतील खर्चासाठी शासनाने ठरविलेले निर्बंध काटेकोरपणे अंमलात आणावेत. तसेच, 
ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच योजनेसाठी निधी खर्च करण्यात यावा. 
व्यवस्थापनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने कामकाजात सुसूत्रता आणावी. 
विविध बाबींवर खर्च केलेल्या रकमांची तपशीलवार माहिती व त्यावर केलेला खर्च याची सविस्तर 
माहिती शासनास सादर करावी. 

४. कार्यालयीन खर्चात काटकसर करावी. 

५. महामंडळाने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

६. सदर योजनेचा निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त निधीचा खर्च करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण वित्तीय नियम, योजनेच्या अटी व 
शर्ती, CVC मार्गदर्शक सूचना, CAG निरीक्षणे इ. अनुपालन करून निधीचा विनियोग करावा. 


२. वरील अनुदानाबाबत उप सचिव CRATE), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम SERA करण्यासाठी, कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), 
आहरण व संवितरण अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना घोषित करण्यात 
आले आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील देयकान्वये वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती 
व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनाम -२०२१/प्र.क्र.७४/महामंडळे 


३. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास, (०२) 
विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला अनुदान (०२) (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती 
विकास महामंडळाला सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ ई ८४८), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०९३/व्यय-१४, दि. ०६/१२/२०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

च. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०६१५०९३१०३२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARSHA SUNIL SAMANT 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=OTHER BACKWARD 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mahar 


2.5.4.20=765dae4fef3315¢4544a15270edc443fbact630172fS5e6b7 
3216964 ‘Iba, 

S A M A N T serialNumber=af4e3a3aadaca1026547ef614dfade89d66994806d 
376011 6b32bb3aadeaf9fb, cn=VARSHA SUNIL SAMANT 
Date: 2022.01.06 15:11:33 +05'30' 


(व. सु. सामंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 

१) उप सचिव (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (Raa), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३ 
४ 
4 
& 
9 
८ 


~ ~~ ja CS ~~ — 


९) निवडनस्ती (महामंडळे). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


